शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२१/(१९४/२१)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भः १. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०२१/ (9/29)/ मशि-४ 
दिनांक १५.०४.२०२१ 
२. शासन निर्णय , उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.न्यायाप्र २०१९/ (१४७/१९)/ मशि-४ 
दिनांक ०९.०२.२०२१ 
३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/ 
मशि-४, दि. 94.08.2090. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक१५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ व न्यायालयीन निर्णयानुसार संदर्भ क्र.२ येथील शासननिर्णयानूसार 
इरादापत्र देण्यात आळे आहेत. 

आता, शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता 
मिळण्याबाबतचे विद्यापीठस्तरावर नाकारण्यात आलेले प्रस्ताव महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील कलम १०९ (३) (छ) खालील परंतुकानुसार शासनस्तरावर मागवून सदर प्रस्तावांची संदर्भ क्र.५ 
येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधील परिशिष्ट - "क” मध्ये विहित करण्यात आलेल्या 
निकषानुसार तपासणी करण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम 
१०९ (३) (छ) खालील परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्र अ 
मध्ये नमूद केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटीं शतींच्या अधीन राहून 
कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 

तसेच विवरणपत्र ब मध्ये नमूद केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना न्यायप्रविष्ट न्यायालयीन प्रकरण 
६८१५/२०२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत शासननिर्णय दिनांक 
१५.०४.२०२१ तसेच शासननिर्णय दि.१७.०५.२०२१ अन्वये इरादापत्र देण्यात आलेल्या सर्व संस्था प्रतिवादी 
असल्याने सदर याचिकेतील मा. न्यायालयाच्या अंतिम न्यायनिर्णयास अधीन राहून शासनाने विहित 
केलेल्या खालील SET शर्तीच्या अधीन कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे :- 


विवरणपत्र अ 


स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड 


अ.क्र. | क्र. | संस्था/ प्रस्तावित विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता 

7 ; i सम्यक शिक्षण प्रसारक मंडळ, कला, वाणिज्य, विज्ञान 
सवड ता. रिसोड जि. वाशिम कालावधी ०३ वर्षे 
संचलित समाज प्रबोधन कळा, । बी. ए. -अनिवार्य-इंग्रजी 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, | व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१९४/२१)/मशि-४ 


कन्हेरगांव नाका, वाशिम रोड, | ऐच्छिक विषय -इंग्रजी, मराठी, हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र, 
ता. जि. हिंगोली राज्यशास्त्र, भुगोल, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन 

बी. कॉम. (इंग्रजी माध्याम) 

अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 

ऐच्छिक विषय -विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे 

बी.एस्सी.- अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा- मराठी, हिंदी, 

ऐच्छिक विषय - गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, सुक्ष्मजिवशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणकशास्त्र, 


जैवतंत्रश्ञास्त्र 
२. 2 | श्री. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज । कला, वाणिज्य व विज्ञान 
शिक्षण क्रिडा व आरोग्य प्रसारक 
मंडळ वसारी ता. माळेगाव जि. 
वाशिम संचलित कौडाल्य 


ज्ञानवर्धीनी कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय गोरेगाव ता. 
सेनगाव जि. हिंगोली 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


अ. । क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

क्र. 

३. । बहुजन हिताय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे श्रीम. Garon आर्टस, | a) बी.ए. - १२० विद्यार्थी 
सायन्स अँन्ड कॉमर्स वुमेन्स कॉलेज, हरदोली, पो. मोहगांव, तह. | (माध्यम-मराठी) - २ अनिवार्य 
तुमसर, भंडारा - ४४१ ९०९. भाषा व ४ ऐच्छिक विषयासह 


2) बी.कॉम. - As per Syllabus - 
१२० विद्यार्थी - (माध्यम-मराठी) 
३) बी.एस्सी. - १२० विद्यार्थी 
(माध्यम - इंग्रजी) - २ अनिवार्य 
भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह 


संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती 


अ.क्र | क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव | विद्याझ्ाखा/ अभ्यासक्रम 
व पत्ता 


४. । भारतीय ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक | कला (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 

संस्था, तोरणाळा-जोडगव्हाण, वाशिम | वाणिज्य (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
चे तुकारामजी पाटील विज्ञान, कला व | विज्ञान (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य महाविद्यालय, तोरणाळा, ता. 
जि. वाशिम 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१९४/२१)/मशि-४ 
विवरणपत्र ब 


न्यायप्रविष्ट न्यायालयीन प्रकरण ६८१५/२०२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत शासननिर्णय 
दिनांक १५.०४.२०२१ तसेच शासननिर्णय दि.१७.०५.२०२१ अन्वये इरादापत्र देण्यात आलेल्या सर्व संस्था प्रतिवादी असल्याने 
सदर याचिकेतील मा. न्यायालयाच्या अंतिम न्यायनिर्णयास अधीन राहून खालील नमूद महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात 


येत आहे. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद 

अ.क्र । क्र.  संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

प. १ | सहारा शिक्षण संस्थेचे, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कला, वाणिज्य व बी.ए. 
विज्ञान महाविद्यालय, देवळाई, ता. जि. औरंगाबाद. बी. कॉम. व बी.एस्सी. 

पदवी अभ्यासक्रम 

तं २ | ज्ञानदिप बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद संचलित, स्व. नारायणराव |। बी.ए., बी. काम. व बी.एस्सी. 
कर्डक वरिष्ठ महाविद्यालय, नागमठाण, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद. पदवी अभ्यासक्रम 

छ. ३. | न्यु. आदर्श एज्यूकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी बोरगांव बाजार, ता. बी.ए. व बी.एस्सी. 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद संचलित, अजंता कला व विज्ञान महाविद्यालय, पदवी अभ्यासक्रम 
घोसला, ता. सोयगांव, जि. औरंगाबाद. 

GQ ४. | इंदिरा शिक्षण प्रसारक मंडळ फर्दापूर, ता. सोयगांव, जि. औरंगाबाद बी.ए. बी. काम. व बी.एस्सी. 
संचलित, इंदिरा कला व विज्ञान महाविद्यालय, सावळदबारा, ता. सोयगांव, | पदवी अभ्यासक्रम 
जि. औरंगाबाद 

९. ५. | श्रध्दा शौक्षणिक व बहुउद्देशिय प्रतिष्ठाण, नागद, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद | बी.ए., बी. काम. व बी.एस्सी. 
संचलित, चित्राई महाविद्यालय, वडाळी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. पदवी अभ्यासक्रम 

qo. | ६. | श्रध्दा शौक्षणिक व बहुउद्देशिय प्रतिष्ठाण, नागद, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद | बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
संचलित, चित्राई महाविद्यालय, चापानेर, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. पदवी अभ्यासक्रम 

न्यायालयीन प्रकरण 
६७४२/२०२१ मधील 
न्यायालयाच्या अंतिम 
न्यायनिर्णयास अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

११. | ७. | ज्ञानदिप बहुउद्देशिय शैक्षणिक संस्था, औराळा संचलित, सावित्रीबाई फुले ।बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
कला, वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय, औराळा, ता. कन्नड, पदवी अभ्यासक्रम 
जि.औरंगाबाद. 

१२. | ८. | राधा गोविद शिक्षण व क्रिडा प्रसारक मंडळ, औराळा, ता. कन्नड, जि. बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
औरंगाबाद संचलित, कै. गोविंदराव पाटील जिवरख महाविद्यालय, पदवी अभ्यासक्रम 
कोळवाडी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 

१३. | ९. | श्रध्दा शैक्षणिक व बहुउद्देशिय प्रतिष्ठाण, नागद, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद | बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
संचलित, चित्राई महाविद्यालय, नागद, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. पदवी अभ्यासक्रम 

न्यायालयीन प्रकरण 
६४९३/२०२१ मधील अंतीम 
न्यायनिर्णयास अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

१४. | १०. | श्रध्दा शौक्षणिक व बहुउद्देशिय प्रतिष्ठाण, नागद, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. | बी.ए. बी. काम. व बी.एस्सी. 
fears महाविद्यालय, करंजखेड, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. पदवी अभ्यासक्रम 

१५. | ११. | मुक्ताई चव्हाण मेडीकल अँण्ड रिसर्च ट्रस्टचे, ज्योतीताई चव्हाण कला, बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, तुपेवाडी, ता.बदनापुर, जि.जालना. पदवी अभ्यासक्रम 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१९४/२१)/मशि-४ 


१६. | १२. | भिल्लदरी बहुउद्देशिय संस्था जाफ्राबाद, जि. जालना चे कळला, वाणिज्य व बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
विज्ञान महाविद्यालय, वाटूर, ता. परतूर, जि. जालना. पदवी अभ्यासक्रम 
१७. | १३. | राघवानंद बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
औरंगाबाद चे शरदचंद्र पवार महाविद्यालय, भोकरदन, ता. भोकरदन, पदवी अभ्यासक्रम 
जि.जालना. 
१८. | १४. | साई प्रतिष्ठाण बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थाचे कासाई महाविद्यालय, बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
TPIT, ता. भोकरदन, जि. जालना. पदवी अभ्यासक्रम 
न्यायालयीन प्रकरण 
६४९४/२०२१ मधील अंतीम 
न्यायनिर्णयास अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
१९. | 94. | लक्ष्मी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे, राजमुद्रा वरिष्ठ महाविद्यालय, साक्षाळ | बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
पिंपरी शाहुनगर, पांगरी रोड, बीड पदवी अभ्यासक्रम 
२०. | १६. | यडावंत शिक्षण प्रसारक मंडळाचे, yada कला, वाणिज्य व विज्ञान बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
महाविद्यालय, जिवनापूर, ता. माजलगांव, जि. बीड. पदवी अभ्यासक्रम 
२१. | १७. | एम. मोहीऊद्दीन साहेब He एज्युकेशन सोसायटी सुलतानपुर, ता. Hal बी.ए. Hy 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. डॉ. अब्दुल कलाम HE कला वरिष्ठ 
महाविद्यालय, सुलतानपुर, ता. खुलताबाद. 
२२. | १८. | साई सकल प्रसारक मंडळ औरंगाबादचे नविन प्रस्थापित कला, वाणिज्य व | बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
विज्ञान महाविद्यालय, चिकळठाण, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. पदवी अभ्यासक्रम 
२३. | १९. | गुरुकुल शैक्षणिक सामाजिक व बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित, बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
गुरुकुल कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, रांजणगांव (31.4) ता. पदवी अभ्यासक्रम 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 
२४. | २० । न्यु यशोदीप सेवाभावी बहुविकास संस्था, गेवराई, ता. जि. औरंगाबाद बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
संचलित, यशोदीप कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, लोणी (खुर्द, | पदवी अभ्यासक्रम 
ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद. 
२५. | २१. | जय लक्ष्मी सांस्कृतिक व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद संचलित, बी.ए., बी. कॉम. व बी.एस्सी. 
जिजामाता कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, निपाणी, ता. कन्नड, जि. | पदवी अभ्यासक्रम 
औरंगाबाद. 
अटी व शर्ती :- 

१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम विनाअनुदानित 
तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व 
वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 

२. नवीन महाविद्याळय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचाळकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या नॉन ज्युडीशियल 
स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

३. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु करु नये. 

४. महाविद्यालयाने, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक असून, 
इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी 
करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१९४/२१)/मशि-४ 


६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) रेग्युलेशन, 
२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

७. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत नॅक 
मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी संबंधित 
विद्यापीठाची राहील. 

८. लिगल एज्युकेडान अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार मान्यताप्राप्त 
नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (B.C) प्रकरणपरत्वे मान्यता/ 
संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

९. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्या 
शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण किंवा इतर शिखर 
संस्था/केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे जर महाविद्यालय 
त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ हाकले नाही तर, त्या शैक्षणिक वर्षाच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात 
महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात 
येईल. 


३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी शासन 
मान्यता seared अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ मधील प्रमाणपत्र 
मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन महाविद्यालयांचा 
नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी 
दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय 
सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या 
याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात 
आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८३०११५३४३४२०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ० ne 
Dattatray Vasantrao Kharke 2incessccosedseatraconsenossziezr2426ee9775747678ce183b 


(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


५. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
६. निवडनस्ती (मशि-४) 
पृष्ठ ५ पैकी ५ 


